वसाहतवाद 


नेमाडे यांच्या जातिव्यवस्थेविषयक विचाराचा परामर्ष घेतल्यानंतर त्यांच्या 
देशाव्यवस्थेविषयक विचारांचा इथे विचार करावयाचा आहे. हा विचार वसाहत विरोधापासून 
सुरू होतो, म्हणून प्रथम त्याचा विचार करू. 


नेमाडे यांनी 'टीकास्वयंवर' मध्ये कुठेच वसाहतवाद म्हणजे काय ते स्पष्ट केलेले नाही. 
त्यामुळे वसाहवादाचा प्रथम आपण थोडक्यात बिचार करू. 


मागेच म्हटल्याप्रमाणे युरोपियनांच्या वैशय जाणिवांनी (इंग्रजांची वैद्य जाणीव ही सर्वात 
प्रगल्भ होती) हळूहळू जग ब्यापायला सुरुवात केली. सुरुवातीला केवळ व्यापार करण्याच्या 
इच्छेने हे वैदय बाहेर पडले होते. ह्यांच्या कार्याचे टप्पे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील : 

१) प्रथम व्यापारासाठी चांगली असणारी भूमी शोधणे. 


२) ह्या भूमीशी व्यापारी पातळीवर संबंध निर्माण करणे. जर भूमी अधिकच मागासलेली 
असेल तर सरळ ताब्यात घेणे. 

३) तेथील शासनाकडून व्यापार करण्याचे हक्क पदरात पाडून घेणे. 

४) तेथे व्यापारासाठी आवश्‍यक असलेला कच्चा माल कोणत्या स्वरूपात अस्तित्वात 
आहे याचा अंदाज घेत घेत आपला पक्का माळ खपविणे. 

५) कच्च्या मालाच्या प्राप्तीसाठी व पक्क्या मालाच्या बिनघोर विक्रीसाठी ती भूमी आपल्या 
ताब्यात घेणे. त्या भूमीतील खनिजे वा कच्च्या पिकासाठी भूमी ताब्यात ठेवणे. त्या भूमीवर 
शासनव्यवस्था निर्माण करणे. 

६) स्थानिक लोकांना आपल्या कामासाठी मजूर म्हणून वापरणे. त्यांची खरेदी-विक्री, 
आयात-निर्यात करणे. 

७) समांतर शासनव्यवस्था राबविता यावी म्हणून स्थानिक लोकांनाच शिक्षण देऊन 
सुशिक्षित मजूर तयार करणे, हे करताना आपले अत्याधुनिक तंत्र मात्र त्यांना न शिकविता केवळ 
पुस्तकी विद्या शिकविणे. 

८) संपूर्ण वसाहतीतील लोकांना आपल्या मालाचे ग्राहक बनविणे. त्यासाठी स्थानिक 
वैद्यांची मदत घेणे किंबा आवझयकता असेल तर दडपणे, वसाहतींना आपली बाजारपेठ बनविणे. 


न 
टीकाहरण / १२३ 


Scanned with CamScanner 


वसाहतवाद 


सर्वच युरेपियन लोकांनी ह्या बसाहतवादाच्या जोरावर अफाट आर्थिक शोषण केले, 
वसाहतीतल्या लोकांचीच नैसर्गिक संपत्ती वापरून स्वतःजवळ असलेल्या आधुनिक तंत्राच्या 
बळावर लोकांनाच मजूर बनवून तयार केलेला पक्का माल वसाहतीतील लोकांनाच खपविण्याचा 
हा मार्ग होता. वसाहतीतील लोकांची मजुरीही तेच पक्क्या मालाचे ग्राहक असल्याने आपोआपच 
पुन्हा युरोपियन वैड्यांकडे येत होती; म्हणजेच इथली नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि मजूर हे दोन्ही 
घटक ह्या वर्गाला फुकटात वापरायला मिळत होते. शासनसंस्था व संरक्षण व्यवस्थेसाठी आवश्यक 
असलेले कारकून व सैनिकही स्थानिक लोकांतून उपलब्ध होत होते. काही वेळा तर ही स्थानिक 
शासनव्यवस्था पुरेशी सशक्त होताच तिथल्या युरोपियन वैद्यांनी खुद्द आपल्याच देशातील 
शासनव्यवस्थेशी विद्रोह केला आणि स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण केली.उदा. अमेरिका. 
ह्या पार्श्वभूमीवर आपण नेमाडेंच्या विवेचनाकडे वळू. ` 
नेमाडे यांनी 'आंग्ल मराठी संपर्क' ह्या निबंधात इंग्लंड आणि भारत या दोन देशांतील 
संस्कृतीचा संपर्क आल्यामुळे मराठीवर नेमके काय परिणाम झाले ह्याचे तपशीलवार विवेचन केले 
आहे. इंग्रजीतील भारतीयांचे लेखन ह्या विषयावरही 'भारतीयांचे इंग्रजी लेखन' 'अरुण कोलटकर 
: द्विमाषिक कवित्व असे दोन महत्वाचे लेख लिहिले आहेत. इंग्रजीचा मराठीवरील प्रभाव' व 
“वाड्मयीन प्रभावाच्या अभ्यासाचा सैद्धांतिक आराखडा आंग्ल भारतीय संदर्भात” ह्या दोन 
निबंधातीळ नेमाडे यांचे विवेचन जवळजवळ सर्वानाच मान्य होईल असे आहे. फक्त नेमाडेंनी 
सुचवलेला सैद्धांतिक आराखडा कोणत्याही अर्थाने देशी नाही एवढे इथे जाता जाता सुचवावेसे 
वाटते. इंग्रजीचा मराठीवरील प्रभाव' तपासतानाही त्यांनी वापरलेली अभ्यासाची तऱ्हा ही 
पाइचात्त्य माषाझाख्न व रैलीशास्रातून जन्मलेली आहे हे इथे सुचवावेसे वाटते. मी ह्या दोन्हीत 
तज्ज्ञ नसल्याने यावर काही विवेचन करणे अप्रस्तुत ठरेल. 
नेमाडे यांचे हे सर्व विवेचन नीट पाहिले तर त्यात खालील मुद्दे केंद्रस्थानी आढळतात. 
१) आंग्ल-मराठी संपर्क हा जेते-जीत संपर्क होता व जेत्यांनी इंग्रजी शिक्षण सुरू करून 
इंग्रजी भाषेतून आपली इग्रजी मूल्ये लादली. 
२) भारतीयांचा वाड्मयीन परीघ हा बृहत व बहुस्तरीय आहे, तर इंग्रजांचा तो लहान आहे 
ल्य डा पु आहे; त्यामुळे इंग्रजी वाड्मयीन मूल्ये इथल्या वाड्मयाला लावणे शक्य 
णार नाही. 


३) भारतीयांनी इंग्रजीला पर्याय म्हणून जो संस्कृत प्रभाव स्वीकारला त्याने भाषेतील 
टीकाहरण / १२४ 


| 


, seni 
Scanned with CamScanner 


REY ~. क च हीन 


बसाहतवाद 


चैतन्य कमी झाले व ती लय बिघडवून बसली. 


४) समाजाच्या विरोधात व्यक्ती ही मुळातच पार्चिमात्य संकल्पना आहे ब त्यात व्यक्तित्व 
हे कमाल मयादिपर्यंत ताणले जाते. व्यक्ती व समाजातील ह्या तणावात्मक नात्यास हिंदुंचे नीतिशाखन, 
हिंदूंची सामाजिक रचना मान्यता देत नसल्यामुळेच १८१८ नंतरच्या साहित्यातून अभिव्यक्त 
झालेला हा ब्यक्ती व समाज यांच्यातील संघर्ष अस्वस्थता निर्माण करण्याऐवजी मनोरंजनच 
अधिक करतो. 

नेमाडे यांच्या वरील सर्व मुद्यांचा तसेच त्यांच्या देशीयतेच्या संकल्पनेचा विचार 
करण्यासाठी प्रथम आपणाला वसाहतवाद हा खरोखरच वाईट होता का ? या अत्यंत मूलभूत 
मुद्याचा विचार केला पाहिजे. कारण वसाहतवाद वाईट होता हे सिद्ध झाले तर, ज्या आंतरराष्ट्रीय 
संरचनेला नेमाडे विरोध करीत आहेत आणि त्याला पर्याय म्हणून देशी संस्कृतीचा अंगीकार 
सुचवत आहेत, त्या विरोधाला व देशी संस्कृतीच्या अंगीकाराळा आपणाला स्वीकारावे लागेल, 
वसाहतवादाचा विचार आपण अनेकदा केवळ क्षत्रिय जाणिवेतून करतो त्यामुळे केवळ तोटेच 
तोटे दिसतात. वसाहतवादाने एतदेद्दयांना ब्राह्मण जाणिवेतून मुक्त केळे है मात्र सोयीस्कररित्या 
विसरतो. त्याचबरोबर त्यांनीच वैदय जाणीव एत्द्ेशीयांपर्यंत पोहोचविली हेही विसरतो. त्यांनीच 
पूर्व क्षत्रिय जाणिवेतून आपणाला मुक्त करून उत्तर क्षत्रिय जाणिवेपर्यंत पोहोचविले हेही आपण 
विसरतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, हिंदू आणि मुस्लिम समाज हे सध्याच्या काळातले इतके 
निर्लज्ज समाज आहेत की त्यांना दोन शतके युरोपियनांनी प्राप्त केलेल्या ज्ञानाच्या जोरावर 
आपण केवळ ऐतखाऊपणाने जगतो आहोत याची साधी लाज नाही. आपल्या घरातील वीज 
युरोपियनांची, आपले कपडे युरोपियन, आपळे कागद, आपले पेन सर्व सर्व गोष्टी की ज्या 
मिळविण्यासाठी युरोपियन लोकांनी, संशोधकांनी रात्र रात्र जागविल्या, तिथल्या व्यक्तींनी 
समाजाविरुद्ध लढे दिले, आयुष्य कुर्वान केले ते आपल्याला इतक्या ऐतखाऊपणाने मिळाले आहे. 
की जणू काय आपण द्या साऱ्या गोष्टी आपल्या बापजाद्यांच्या मालकीच्या होत्या अशा थाटात 
सध्या जगत आहोत. केवळ तथाकथित भाषेच्या पातळीवर विचार करून इंग्रजांना शिव्या देऊन 
हा मुद्दा संपणार नाही. आपल्या भाषेतील पेन, आपल्या भाषेतील बिल्डिंग ही केवळ तशीच 
आठी आहे; पण युरोपमध्ये त्या लोकांनी त्या पेनासाठी प्रचंड संघर्ष केलाय. काही लोकांनी 
त्यासाठी आयुष्य दिलंय. 

माझा अनुभव असा आहे की, एकंदर भारतीयांना वैज्ञानिक ज्ञानाविषयी पुरेसा आदर 
नाही किंवा वैज्ञानिक ज्ञान निर्माण करण्याची तळमळ नाही. त्यामुळेच गॅट आणि डंकेलला आज 


PoE PEI OS 
टीकाहरण / १२५ 


Scanned with CamScanner . 


eM EN 


वसाहतवाद 


ee —————— 


बिरोध होतो आहे. जणू युरोपियन लोकांना तुम्ही लॅबमध्ये दिवसरात्र राबून संशोधन करा आणि 
तुमचे संशोधन आम्हाला फुकटात द्या, आम्ही ऐतखाऊपणे बसून ते वापरू ही वृत्तीच यातून 
दिसते. 


युरोपियन लोकांना शह द्यायचा असेल तर पेटंट कायद्याला विरोध करून उपयोग नाही, 
तर आपणच अशी काही नवी संशोधने करून त्याची पेटंट्स मिळवायला हवीत. उदाहरणार्थ, 
एडसूला प्रतिबंधक लस ब औषध-योजना तयार केलीत व त्या संशोधनाने पेटंट्स मिळवले तर 
जगभर राज्य करायला तुम्ही मोकळे आहात. पण प्रश्‍नांना समोर भिडणे आम्हाला माहित नाही. 
त्यापासून आपण कायम गांडूसारखे पाय लावून पळ काढणार. त्यामुळे (नामदेव EEE 
काव्यसंग्रहाचे गांडू बगीचा हे नाव ह्या अर्थानेही सार्थ आहे.) हा देश आज एक गांडू बगीचा 
बनलाय. तो जोपर्यंत धाडसी जंगळ बनत नाही तोपर्यंत त्याला भविष्य नाही. नेमाउँचा देशीवाद 
हा असाच एक गांडूपणा आहे. भारतातील एक वर्ग इथल्या समस्यांपासून पळ काढून परदेशात 
जाण्याचा गांडूपणा दाखवतो, तर दुसरा इथल्या भूतकाळात किंवा आदिवासी आणि वारकऱ्यांच्यात 
देशीवादाच्या नावाखाली तोंड लपवितो. है दोन्हीही गांडूपणाचे प्रकार द्या देशाला घातक आहेत. 
म्हणून मी त्यांना विरोध करण्यासाठी हा लेख लिहितो आहे. हे सर्व सांगण्याचे कारण असे की, 
एका नव्या प्रकारची वैद जाणीव, जी २१ व्या तकात चिन्ह संस्कृतिकडे आपोआपच वाटचाल 
करणार आहे, आपल्या दाराशी येऊन ठेपली आहे आणि आपण पुन्हा एकदा देशीवादाच्या 
नावाखाली वसाहतवाद - वसाहतवाद म्हणून आरडाओरडा करीत आहोत. तेव्हा ह्या नव्या 
पार्श्वभूमीवर पुन्हा वसाहतवाद नीट समजून घेणे गरजेचे वाटते. 

वसाहतवादाचा विचार करताना तो कोणत्या टप्प्याटप्प्याने काम करतो ते आपण पाहिले. 
ह्या वसाहतवादामुळे भारतीयांना नेमका फायदा काय झाला हे आपण जरा पाहू. 


१) वसाहतवादामुळेच वैश्य जाणीव भारतात आली. ह्यापूर्वी भारतात आलेली वैय जाणीव 
ही प्रामुख्याने वाणी जाणीव होती. हा वाणी तंत्रज्ञानाचा उत्पादक नव्हता. ह्यामुळेच अत्याधुनिक 
वैदय जाणीव वसाहतवादाने आणली असे म्हणणे भाग आहे. 

२) नवीन यंत्रे आली, छपाईचे मशीन आले, कारखाने आले. 


३) धार्मिक ज्ञानाची जागा तंत्रज्ञान घेऊ लागले. ब्राह्मणांची ज्ञानावरील मक्तेदारी संपुष्टात 
आली. लेखन व शिक्षण सर्व जातीधर्माना खुठे झाले, इथे जाता जाता एक गोष्ट सांगितली पाहिजे, 
आपल्याकडे ज्ञान हे केवळ अध्यात्माशी निगडित आहे. तत्त्वज्ञानात्मक ज्ञान हेच फक्त श 
TT 

टीकाहरण / १२६ 


Scanned with CamScanner 


बसाहतबाद 


आहे अशी समजूत आहे. ही समजूत ब्राह्मण वर्गाने जोपासली आणि यांत्रिक ज्ञान हे दुय्यम 
बनले. ब्राह्मणांची जशी अमूर्त ज्ञानावर मक्तेदारी होती तशीच मक्तेदारी लोहारांची लोहार कामावर 
होती. ब्राह्मणांना लोहारकाम येत नसे तेव्हा उपयुक्त व व्यावसायिक ज्ञानाबरही त्या त्या विशिष्ट 
जमातींची मक्तेदारी होती असे आपणास दिसते. ब्राह्मणांवर हल्ला करताना ही गोष्ट अनेकदा 
विसरली जाते. ब्राह्मणांनी वर्चस्व गाजविले ते धार्मिक ज्ञानाच्या जोरावर नव्हें तर धार्मिक ज्ञान हे 
सर्वश्रेष्ठ झ्ञान आहे अशी भूमिका इतरांना पटवून देऊन | वैदय जाणिवेने नवीन ज्ञान खुठे करताच 
धार्मिक ज्ञानाची पुनर्मांडणी करावी लागली. धार्मिक आध्यात्मिक साहसबीर निर्माण झाले. त्यांनी 
धर्माचा नव्याने शोध घेतला. त्यामुळे इब्दप्रामाण्य व धार्मिक चाली वगैरे क्रिय़ांव्चा विश्‍वास 
उडाला. त्याने नवीन पुनरुत्थान घडवून आणले. 
४) जातिव्यवस्था नष्ट होण्यास प्रारंभ झाला. 
५) दळणवळणाची नवी साधने निर्माण होऊन समाज संघटित होऊ लागला. 
६) स्मृतींबर आधारित असलेल्या रानटी कायदेव्यवस्था व न्यायव्यवस्थेपासूत समाज 
मुक्त झाला. ब्राह्मणांची सर्वात मोठी शक्ती नष्ट झाली. 
७) केशवपन, सती यांसारख्या रानटी चाली बंद पडल्या. 
८) अस्पृश्यतेविरुद्द विचार-जागरण होऊन ती नष्ट होण्यास प्रारंभ झाला. 
९) कलांमध्ये अनेक ब्रिटिश प्रकार उसने घेते गेले. त्यातून कळा समृद्ध झाली, वगैरे. 
बर केवळ कुणालाही सहज कळतील असे मोजके फायदे सांगितले आहेत. वसाहतवादाने 
त्या त्या वसाहतीत सर्वकष परिवर्तन घडवून आणले. अर्थात ह्याची पुरेपूर किंमत इंग्रजांनी वसूल 
केली. 
इंग्रजांनी येथील नैसर्गिक साधनसंपत्ती पुरेपूर वापरली. 
त्यांनी इथल्या माणसांना अत्यंत अल्प मजुरी देऊन हवे तसे राबविले. 
ह्यामुळे जे देशाचे नुकसान झाले असे आपण म्हणतो ते खरे काय ? पेशवाईच्या काळात 
जवळ जवळ ८० टके जनता इथे अत्यंत भीषण अवस्थेत जगत होती. गुलामांचा वापर पेशवाईतही 
होता. उलट अस्पृदय ब शूद्रांची अवस्था अत्यंत वाईट होती. इंग्रजांनी पेशवाई नष्ट करून 
इथल्या बहुजन समाजावर उपकारच केले. इंग्रज आले नसते तर काय झाले असते ? नेमाडेंनी 
त्याच्या मीमांसेत हा प्रन कधीही उच्चारलेला नाही. मराठी भाषा विकृत झाली म्हणून गहिवरणाऱ्या 
नेमाडेंना हे दिसत नाही की इतरांना ही भाषा लिहिताच येत नव्हती. इंग्रजंमुळे लोक लिहायला 


टीकाहरण / १२७ 


Scanned with CamScanner 


बसाहतवाद 


शिकले हा एकच फायदा इतका मोठा आहे की त्यापुढे भाषेचे इंग्रजी वळण दुय्यम ठरावे. 
नेमाडे हे महानुभव गद्य आणि वारकरी काव्य हे फार प्रभावी होते असे म्हणतात; पण 
ह्यातील तात्त्विक शब्द पाहिले तर ते अनेकदा संस्कृतमधूनच आलेले दिसतात. आईन्स्टाईनचा 
सापेक्षता सिद्धांत हा महानुभव गद्यात व्यक्त झाला असता असे नेमाडेंना सुचवायचे आहे काय? 
नेमाडे यांची भाषेच्या प्रगतीबाबत नेमकी काय समजूत आहे ? मौखिक परंपरा ही आज विसाव्या 
गातकातील अफाट ज्ञानाचे आणि माहितीचे संवर्धन करू शकली असती काय ? किंबहुना मौखिक 
पपरन हे ज्ञान मिळविण्याची परंपरा इतकी मंदावली असती की आपण अद्याप बैलगाडीतूनच 


प्रवास करीत बसलो असतो. 

मला नेमाडेंच्या भाषाविचारात सर्वात मोठी गफलत कोणती जाणवत असेल तर ती म्हणजे, 
त्यांचा भाषाविचार हा प्रचंड साहित्यकेंद्री आहे आणि माझ्या मते साहित्यनिर्मिती हे भाषेचे 
केवळ एक कार्य आहे. भाषेचे मुख्य कार्य वैज्ञानिक, तंत्रज्ञानात्मक आणि मानव्य झाखात्मक 
ज्ञानाचे संग्रहण, संवर्धन करणे हेही आहे आणि केवळ लेखी परंपरेतच हे संवर्धन मोठया प्रमाणावर 
होऊ शकते. तेव्हा चित्रे, नेमाडे यांचा मौखिक परंपरेविषयीचा अभिमान हा त्यांच्या बौद्धिक 
दिवाळखोरीचा आविष्कार आहे. तसेच त्यांचा परंपरेतील भाषासमृद्धी ही फार थोर होती हा गोड 
गैरसमज आहे. परंपरेतील भाषेत अधिक जिवंतपणा होता हे नेमाडे म्हणतात म्हणून आम्ही खरे 
मानायचे काय ? आज तुकारामाच्या अभंगांइतकाच चित्रेंचा मुक्तछंद मला संपन्न वाटतो. तेव्हा 
परंपरेचे जे फाजिल लाड आपण करत आहोत ते आपण थांबविले तर फार बरे होईल. 

जर भारतात वसाहतवाद आलाच नसता तर भारताचे काय झाले असते हा विचार केला 
की पेशवाई नष्ट झाली ते बरेच झाले हे पटते. स्रियांना जिवंत जाळणाऱ्या, अस्पृशयांना साध्या 
स्पर्शापासून लांब ठेवणाऱ्या ह्या हलकट, नीच आणि भंपक संस्कृतीची मृत्युघंटा वाजली; अन्यथा 
ब्रह्म सनातन आहे म्हणून शाइ्बतवादाची कास धरणाऱ्या ह्या संस्कृतीने लोकांची आयुष्ये अशीच 
सडवत ठेवली असती यात शंका नाही. तेव्हा मावर्सच्या विचारांनी प्रभावित झालेल्या विचारवंतांनी 
जी वसाहतवाद ही प्रचंड शोषण करणारी यंत्रणा होती अशी भूमिका घेतली आहे ती युरोपियन 
भूमिका आहे. आपण तिचा आपल्या संदर्भात नीट विचार केला आणि इंग्रज की पेशवे असा प्रश्‍न 
विचारला तर वसाहतवादाविषयीचा आपला आकस बराच कमी होईल. १८५७ चे बंड अयदास्वी 
झाले ह्याबद्दल फुळेंच्याप्रमाणेच आपण आनंदोत्सव साजरा क 


वसाहतवादाचे सामाजिक व राजकीय संदर्भ वगळून त्याने केलेल्या आर्थिक शोषणाकडे 


टीकाहरण / १२८ 


Scanned with CamScanner 


बसाहतबाद 


पाहिले तर हे शोषण प्रचंड होते हे कुणीही मान्य करील; पण दोबटी हा जगात ज्ञानाची किंमत 
असते आणि ती मोजाबी लागते. तुमच्याकडे खाणी होत्या, मान्य, पण त्यांचा वापर करण्याची 
अक्कल तुमच्याकडे अजिबात नव्हती. त्यामुळे तुमच्या दृष्टीने हा दगडी कोळसा, मंगैतिज द्या 
गोष्टी असूनही तशा नसल्यासारख्या होत्या, इंग्रजांनी स्वार्थासाठी का होईना पण द्या गोष्टी कदा 
वापरायच्या ते तुम्हाला शिकवले, तुमच्या जातिव्यवस्थेचा विचार करता तुमच्या सपुद्रपर्यटनाला 
आलेल्या बंदीचा विचार करता तुमची ग्रामीण समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बघता तुम्ही या 
गोष्टी शिकण्यासाठी युरोपात गेला असता असे बाटत नाही, आजही ज्ञान मिळविण्यासाठी गेठेठे 
आपले लोक भारतात परतत नाहीत. पूर्वी समुद्रातून परदेशात जायला बंदी होती, आता परदेशातून 
समुद्रातून परतायला जणू बंदी असल्यासारखे आपले लोक फॅरिनमध्ये जाऊन सेटल्ड होतात. द्या 
सगळ्यांचा विचार करता युरोपियनांनी आपल्याला जी वैदय जाणीव दिठी तिची किंमत आपण 
आपल्या आर्थिक शोषणाने दिली. काहीतरी मिळवण्यासाठी त्याची किंमत द्यावी लागते हा 
जगाचा रोखठोक व्यवहार आहे. द्या व्यवहाराला मोठे तात्त्विक सिद्धांताचे मुळामे चढवून उगाच 
ब्रिटिशांनी आमचे शोषण केळे म्हणून उठसूट गळे काढण्यात काय अर्थ आहे ? 

१९४७ पूर्वी आपण ही भूमिका घेतली ती योग्यच होती. पण स्वातंत्र्यानंतर इतक्या 
वर्षांनी तितक्‍याच भाबडेपणाने पाहण्यात काय अर्थ आहे ? दोवटी आपल्याकडे काय होते क्य 
आपल्याला काय मिळाले ? आणि आपण ह्यासाठी कोणती किंमत मोजली ह्याचा काही ताळेबंद 
आपण मांडणार आहोत की नाही ? शेवटी ब्रिटिशांनी बाहेर काढलेल्या कोळशावर आपली रेल्वे 
पण चाळळीच ना ? आपणही बीज वापरलीच ना ? ह्यासाठी अव्वाच्या सव्या किंमत मोजावी 
लागली हे खरे; पण युरोपियनांनी, त्यांच्या संस्कृतीने हे साळे प्राप्त करण्यासाठी एका गाळा 
स्वरूपात किंमत मोजली नव्हती काय ? आपल्या लोकांना मजूर म्हणून चाबकाचे वर म 
तसे युरोपमधल्या संक्रमण काळात तिथल्या कामगारांना बसले नव्हते काय की अ शती 
संशोधकांना जिवाची किंमत मोजावी ठागठी. अनेक संशोधकांनी आपली ३ मटा 
अक्षरा: जाळळी, तिथल्या दोतमजुरांनाही भांडवलशाहीचा विकास होत असताना svi 
छागळे, तिथेही कामगार कायदे आकादातून आपोआप पडले नाहीत. तेथील bi 
सगळे कायदे झगडून पदरात पाडून घ्यावे लागले, आपल्याला काही गोष्टींची win? 
मोजावी लागळी हे जितके खरे आहे, तितकेच हेही खरे आहे की काही गोष्टी आपल्याला A 
किंमत न देता मिळाल्या. उदा. न्यूटनचे नियम आपल्याला आयते मिळाले. गणिताचा 
तकाल तर र हाती पडला, 


rrr | १२९ | 
Scanned with CamScanner 


वसाहतवाद 


वसाहतवादाचे विश्‍लेषण करताना कळत नकळत समाजवादी विचारसरणीच्या आहारी 
आपण सारे जात असतो, किंबहुना शोषण ही संकल्पना मार्क्सवादयांनीच प्रभावीपणे वापरली; पण 
ही वापरताना त्यांनी नेहमीच व्यक्तिवादी वैय जाणीव विरूद्ध समूहवादी (समाजवादी) वैद्य 
“जाणीव असा संघर्ष पाहिला. ह्याच वसाहतवादाने त्या त्या प्रदेशात ब्राह्मण जाणीव विरुद्ध वैय 
जाणीव किंवा वसाहतवादी वैश्य जाणीव विरुद्ध स्वातंत्र्यवादी क्षत्रिय जाणीव हेही दोन संघर्ष उमे 
केले हे त्यांनी पाहिले नाही. | 
ह्याची अनेक कारणे होती, एकतर ते समूहबादी वैश्य जाणिवेच्या चष्म्यातून विश्‍व पहात 
होते आणि दुसरी गोष्ट युरोपमधल्या तत्त्वज्ञानाला नेहमीच सर्व गोष्टी द्विघुवात्मक दिसतात. स्री 
विरुद्ध पुरुष, भांडवलदार विरुद्ध कामगार वगैरे संघर्षमय भूमिकेतच त्यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानाची 
मांडणी केली आहे. ह्या मांडणीने युरोपचे पुरेसे नुकसान केलेले आहे. आपण जग कधीच संघर्षाच्या 
स्वरूपात पाहिले नाही. चीनचा ताओवाद असो की जपानचा झेन की उपनिषदातला आनंदवाद 
की बुद्धाचा महावीराचा धम्म असो आपण नेहमीच विशव समायोजनेच्या स्वरूपात पाहिले. 
भारतीय बलुतेदार पद्धत ही समायोजनेची पद्धत होती. ती चुकीची होती हे निर्विवाद: पण 
दिवसेंदिवस आक्रमक आणि बेधुंद होत चाळलेल्या पर्यावरणाची नासाडी करत. चालणाऱ्या 
मांडवळ्दारदाहीला तिच्यातून एक गोष्ट निश्‍चितपणे शिकता येईल ती म्हणजे समायोजन. 
युरोपियनांनी संघर्षावर तर आपण समायोजनावर अतिरिक्त भर दिला. आता ह्या दोघांचा 
नीट मेळ साधूनच नबी जागतिक अर्थव्यवस्था निर्माण करता येईल. हे करताना भारताला सुरुवातीला 
मात्र आक्रमक भूमिकाच स्वीकारावी लागेल. सुरुवातीला गावगाड्यांची बलुतेदारी अर्थव्यवस्था 
आणि नंतर संरक्षण देणारी समाजवादी व्यवस्था ह्या दोन्ही व्यवस्थेत आपण संघर्ष सोयीस्कररित्या 
टाळला आहे. समाजवादाचा स्वीकार सर्वच राष्ट्रांनी भराभर केला त्याचे एक कारण असेही होते 
की, त्यातील स्थानिक अर्थव्यवस्थांना स्पर्धा आणि संघर्ष मुळात टाळायचाच होता. हजारो वर्ष 
त्यांनी ह्याच गोष्टी टाळल्या होत्या. आता मात्र हा संघर्ष समाजवादच कोसळल्यामुळे, त्यांच्या 
दारी आला आहे. या संघर्षाला तोंड देण्याऐवजी पुन्हा एकदा देशीवादाची हाकारी दिठी जाण्याची 
राक्यता नाकारता येत नाही. कारण तीच आपली मनोवृत्ती आहे. 
सिंधुबंदी करणारा हा जगातील एकमेव देश असावा. भारत हा नेहमीच टोकाच्या देशीवादी 
भूमिकेत जगला आहे. स्वतःचा देरा आणि स्वतःची जात सोडून जाणे आमच्या नेहमीच जिवावर 
येते. दुसऱ्या धर्मातील पोरग्याशी किंवा पोरीशी लग्न करताना आजही आम्हाला धाप लागते. 
संघर्ष नको असल्यानेच आम्ही भ्रष्ट मार्ग अवलंबतो. भारतीय माणूस हा जगातील सर्वात जास्त 
I 
टीकाहरण / १३० 


Scanned with CamScanner 


बसाहतबाद 

“गि enn 
अष्टाचारी माणूस आहे. कारण एखादी गोष्ट प्रामाणिकपणे संघर्ष करून मिळविण्यापेक्षा ती विकृत 
समायोजन करणाऱ्या भ्रष्ट मार्गाने मिळविण्यावर आमचा जास्त विइवास असतो. 


आज भारतीय परदेशात स्थिर होऊ इच्छितो; कारण इथल्या बुद्धिमान लोकांना इथल्या 
समस्यांशी संघर्ष करणे टाळायचे असते. तिथे यशाचा शॉर्टकट दिसतो. हे सगळे बदलायचे 
असेल तर ह्या देशात पुन्हा एकदा जाज्वल्य मनोवृत्तीचे बुद्धिमान लोक तयार व्हायला पाहिजेत 
नेमाडे हे असेच एक गृहस्थ आहेत. चित्रे हे असेच एक गृहस्थ आहेत. मात्र त्यांच्यावेळी 
ग्लोबलायझेशन आमच्या पिढीच्या जसे घरातच आले तसे आले नाही. ते त्यांच्या अंगणात 
नाचत राहिले. समाजवादाच्या खोट्या संरक्षणाखाली त्यांना त्यांचे घर शाबूत ठेवता आले. 
ह्यामुळेच देशीवादाचे तत्त्वज्ञान ही मंडळी मांडू हाकली. शिवाय स्वतः भारतीय असल्याची 
प्रतिष्ठा वर्तमानात शोधणे त्यांना दाक नव्हते. चित्र्यांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर सर्वत्र 
सुनता होती आणि दिंडीतील सर्वजण बहिरे आणि मुके होते. त्यामुळेच ह्या पिढीने आपली 
प्रतिष्ठा परंपरेत शोधली. 

१८५० ते १९५० या काळात एकही थोर कवी जन्मला नाही. त्यामुळे तुकारामाची 
पुनर्स्थापना करण्यावाचून पर्याय उरा नाही. जगात मराठीला तोंड दाखविण्यासाठी ह्यांच्याखेरीज 
होते काय ? केहावसुतांपासून फालतू कवीची एक रांगच रांग तयार झाली होती. शाहीर कुठेच 
बसत नव्हते. बिचारा तुकाराम शिल्लक राहिला. परंपरेत प्रतिष्ठा शोधण्यासाठी या खटाटोपात 
परंपरेतीळ ९० टक्के गोष्टी वाईट होत्या आणि त्या नष्ट करण्यात बसाहतवादाची भूमिका मोठी 

सत्य सोयीस्कररित्या विसरले गेले. 

i ra ही पार्द्वभूमी लक्षात आली की, आपण नेमाडेंच्या मुद्यांकडे जास्त 
ke मते “इंग्रजांनी इंग्रजी शिक्षणातून इंग्रजी मूल्ये लादली, मुळातच ke 
ज्यांना इंग्रजी मूल्ये म्हणतात ती वैदय जाणिवेतून आलेली मूल्ये आहेत. ती तव कन he 
नाहीत आणि ती त्यांनी भारतावर लादली paps went spi 
[चा गोरा रंग सुंदर अस मूर , 
र पीती आढळतात क आणिती संस्कृती श्रेष्ठत्वाच्या भावनेतून आली. केवळ 
इंग्रजांना ह्याबाबत दोष देण्यात अर्थ नाही. दोष दिलाच तर गोऱ्या कातडीच्या सर्वच pats 
ब एत्देशीयांना दिला पाहिजे. (विशेषतः आर्याना) इंग्रज श्रेष्ठ व देशी कनिष्ठ हा र 
फरक खराच होता. दोवटी जाणिवेच्या विकासाबाबत ते पुढे होते. शेवटी मान मागून 


टीकाहरण / १३१ 


Scanned with CamScanner 


बसाहतबाद 


तो कर्तृत्वाच्या जोरावर कमवावा लागतो. 

नेमाडे यांच्या मते “आपला वाड्मयीन परीघ हा बृहत्‌ व बहुस्तरीय तर इंग्रजांचा तो 
लहान आहे. त्यामुळे इंग्रजांची मूल्ये आपल्या बाइ्मयाळा लावून चालणार नाही” खरेतर इंग्रजांचा 
वाड्मयीन परीघ लक्षात घेतला तर तुलनेसाठी मराठीचा परीघ विचारात घ्यावयास हवा. संपूर्ण 
भारताशी तुलना करायची झाल्यास ती संपूर्ण युरोपशी करणे अधिक योग्य होईल..ह्या तुलनेत 
दोन्ही वाड्मयीन परीघ सशक्त वाटतील. 

प्राचीन महाकाव्याच्या संदर्भात आपली महाकाव्ये ही जगात श्रेष्ठ आहेत. आपली प्राचीन 
कविता ही युरोपपेक्षा उजवी वाटते; पण नाटक, कादंबरी व आधुनिक कविता ह्याबाबतीत युरोप 
अधिक उजवा आहे. त्याच्याकडे तुकाराम नाही हे जितके खरे आहे तितकेच आपल्याकडे 
दोक्‍्सपियर नाही हेही खरे. त्यांची वाड्मयीन मूल्ये लावून आपले वाइमय पहायला काहीच 
हरकत नाही. त्यामुळे आपले स्वतःचे आकलन वाढते. त्यांच्या शैलीविज्ञानाचा वापर खुद नेमाडे 
यांच्या 'साहित्याची भाषा' या ग्रंथात आहेच. 

आपण आपल्या वाड्मयीन मूल्यांच्या साहाय्याने त्यांचे मूल्यमापन केले नाही किंवा 
आपल्या परंपरेतून आधुनिक वाड्मयीन मूल्ये विकसित केली नाहीत हा आपला दोष आहे. 
आपली वाड्मयीन मूल्ये आपल्या परंपरेतून विकसित कल्न त्यांनीच त्यांच्या वाड्मयाचे मूल्यमापन 
करावे काय ? आपल्या आळशीपणाचे खापर त्यांच्यावर फोडण्यात अर्थ काय ? 

नेमाडेंच्या मते “भारतीयांनी इंग्रजीला पर्याय म्हणून जो संस्कृत प्रभाव स्वीकारला त्याने 
भाषेतले चैतन्य कमी केले आणि लय बिघडवून टाकली. “मला वाटते, नव्या काळानुरूप नवीन 
लय निर्माण होत असते आणि सुरुवातीचा कालखंड ह्याबाबत चाचपडत जातो. ज्ञानेखवरांना 
मराठीत लिहिताना ज्ञानेइवरीत संस्कृ तचा भरपूर आधार ध्यावा लागलाय. त्यानंतरची मराठी 
फारसी इाब्दांनी व्याप्त आहे. ह्या फारसी शब्दांनी मराठीची लय बिघडली असे नेमाउेंना वाटत 
नाही; पण संस्कृते मात्र मराठी बिघडवली असे त्यांना वाटते. नेमाडे हे विधान आकसापोटी 
करीत आहेत असे वाटते. संस्कृत ही जगातील एक संपन्न माषा आहे. तिचा केवळ ब्राह्मणांनी 
वापर केला म्हणून ती खराब आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. संस्कृतने वैचारिक गद्यासाठी 
आवश्यक ती मदतच केली आहे. तिच्यामुळे मराठी भाषा विज्ञानासाठी अधिक अचूक झाली 
आहे हे सत्य आहे. त्यामुळे थोडा जोम कमी झाला असेल; पण सुरुवातीला हे कात टाकताना 
घडतेच हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे, साहित्यातील भाषेचा जोर कमी झाला तरी वैज्ञानिक गद्य मराठीत 


प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विकसित झाले आणि त्यात संस्कृतचा फार मोठा वाटा आहे है 

WV 1 
टीकाहरण / १३२ | 

Scanned with CamScanner 


बसाहतवाद 


———————— 
आपण कबूल केले पाहिजे. केवळ साहित्यातील भाषा हीच खरी भाषा ही गोष्ट नेमाडे कळत 


नकळत गृहीत धरतात. ते अत्यंत चुकीचे आहे. भाषेचे ज्ञान साठवणे आणि कम्युनिकेट करणे 
हेही तितकेच किंबहुना जास्तच महत्त्वाचे काम आहे. 


“समाजाच्या विरोधात व्यक्ती ही मुळातच पारिचेमात्य संकल्पना आहे आणि त्यात 
व्यक्तित्व हे कमाल मर्यादेपेक्षा ताणले जाते. व्यक्ती आणि समाजातील ह्या तणावात्मक नात्यास 
हिंदूंचे नीतिशासर व हिंदू समाजत्चना मान्यता देत नसल्यामुळेच १९१८ नंतरच्या साहित्यातून 
अभिव्यक्त माळेला व्यक्ती व समाज यांच्यातील संघर्ष अस्वस्थता निर्माण करण्याऐवजी मनोरंजनच 
अधिक करतो.” नेमाडे यांच्या विवेचनातीळ हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे; कारण कोसलात 
व्यक्तिवादी असलेले नेमाडे नंतर सामाजिक झाले, त्यामागे हाच मुद्दा आहे आणि त्यांच्या 
समीक्षेत तो वारंवार येतो. नेमाडे ह्याच मुदयाच्या आधारे कादंबरीत सामाजिक द्रव्य असलेच 
पाहिजे असा आग्रह धरतात. हाच मुद्दा जरा वेगळ्या भाषेत मांडला तर नेमाडे व्यक्ती विरुद्ध देश 
असा संघर्ष अस्तित्वात असल्याचे नाकारतात. विशेषतः भारतात तरी वस्तुस्थिती अशी आहे 
असा त्यांचा आग्रह आहे. 


वास्तविक पाश्‍चिमात्य देशातही हा संघर्ष काही अचानक सुरू झालेला नाही. ईडिपस 
डोळे फोडून घेतो तो राजाने जो सामाजिक न्याय दिला आहे तो प्रस्थापित व्हावा म्हणूनच. 
अंटीगनी दफनाचा आग्रह धरते कारण तिची धार्मिक रूढींवर श्रद्धा आहे म्हणूनच; तिला काही 
'व्यक्तिगतरित्या तसे वाटत असते म्हणून नव्हे. पाश्‍चात्त्य महाकाव्यातील पात्रे तत्कालीन नीतिमत्तेचे 
समर्थनच करतात. खिइचॅनिटीचा पुरस्कार नंतर सर्वच कलाकारांनी केलेला दिसतो. समाजाची व 
चर्चची सर्वकष पकड तिकडेही दिसते. आपल्याकडे ही पकड अधिक घट्ट दिसते. ह्यामागे हिंदूंची 
नीतिशाख्रे व समाजरचना आहे हे उघड आहे; पण ही नीतिदाखने व समाजरचना आम्ही का प्रमाण 
मानावीत ? अनेक मूर्ख गोष्टीवर आधारित, रानटी असलेली, जातिव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारी व 
ब्राह्मण जाणिवेचे व क्षत्रिय जाणिवेचे वर्चस्व सतत रहावे म्हणून निर्माण झालेली ही नीतिशाख्ने व 
सामाजिक रचना फार थोर आहे असे नेमाडेंना सुचवायचे आहे काय ? नेमाडे त्यांच्या विवेचनात 
हिंदू धर्मातील सहिष्णुतेचा ब उदारमतबादाचा पुरस्कार करताना दिसतात. अलीकडे ही टूमच 
निघालेली आहे. तेव्हा हा मुद्दा जरा खोलात जाऊन पाहिलाच पाहिजे. गांधीना गोळ्या घालणारी, 
चोखामेळ्याला भिंतीत गाडणारी, दलितांच्या वस्त्या जाळणारी ही सहिष्णुता असल्याने तिचा 
जरा नीट विचार केला पाहिजे. 


एक गोष्ट निश्‍चित आहे. जातिव्यवस्थेबाबत ही झास्रे कधीच सहिष्णु नव्हती. 
र्त... HEISE 


टीकाहरण / १३३ 


Scanned with CamScanner 


बसाहतवाद 
I 
ज्ञानेदवरांपासून आंबेडकरांपर्यंत सर्वानाच तिचे चटके बसले आहेत. नव्वद टक्के जनता त्यात 
पडली गेली, ही जातिव्यवस्था मोडली जाणार नाही याची काळजी घेणारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
ही कधीच सहिष्णु नव्हती. शाद्रांनी आणि अतिशाद्रांनी कामे केली नाहीत तर त्यांचे काय हाल 
होत हे सर्वश्रुत आहे. आपल्या स्मृतीतील कायदे किती सहिष्णु आहेत हे सर्वचजण जाणतात. 
बायकांना हसत हसत सती जाऊ देणारी, तिला दुसऱ्या विवाहाची अनुमती न देणारी आणि 
शिक्षण तिच्यापासून लांब ठेवणारी अश्नी ही तथाकथित सहिष्णुता आहे आणि र तथाकथित 
सहिष्णुतेविरुद्ध बंड होऊ नये म्हणून जातिव्यवस्थेची उतरंड रचून व्यक्तीला संघर्ष करण्याची 
संधीही न देणारी अशी ही ब्राह्मण जाणिवेतून जन्मलेली सामाजिक रचना आहे. तेव्हा ब्यक्ती 
विरुद्ध समाज हा संघर्ष आपल्या इथे नाही ही अभिमानाची नव्हे तर झारमेची गोष्ट आहे. किंबहुना 
असा संघर्ष केवळ सहिष्णु समाजातच जन्मतो. भारतीय समाजासारख्या असहिष्णु समाजात तो 
शक्‍य नाही. 
सर्वसाधारपणे ज्या सहिष्णुतेचा पुरस्कार केला जातो तिचा आधार धार्मिक असतो. ह्या 
देशात हिंदू धर्माबाबत इथे एखाद्या व्यक्तीची वेदावर व गीतेवर, पुराणावर श्रद्धा नसली तरी ती 
व्यकती हिंदू राहू राकते असे म्हटले जाते व हिंदू धर्माच्या सहिष्णुतेमुळे असे घडते असे सांगितले 
जाते. प्रत्यक्षात ह्या घडण्यामागे परम असहिष्णुता आहे. जगाच्या पाठीवर असा कुठलाही धर्म 
नसेल की जिथे त्या धर्माच्या अनुयायांना तो धर्मग्रंथ ऐकल्याबद्दळ कानात शिसाचा रस ओतण्याची 
शिक्षा असेल. स्री, शूद्र, अतिशूद्र ह्याना धर्मग्रंथ वाचण्याची वा काहीवेळा ऐकण्याचीही बंदी 
(अस्पुइयांबाबत ती ठामच दिसते) म्हणजे जवळ जवळ ऐंशी ते पंच्याएँशी टक्के समाजाला 
धर्मग्रंथांविषयी काही माहिती नाही अशा समाजाला कसली धार्मिक आस्था असणार ? त्यामुळे 
प्रत्येक गटाने आपापल्यापुरती एक पूजाअर्चा निश्‍चित केली. परिणामी सर्व समाजाच्या चिरफाळ्या 
होऊन सर्वाना एकत्र बांधेल असे तत्त्व नाही. धर्मग्रंथ नाही त्यामुळेच भारतात एकेदवरवाद नीट 
फोफावत नाही. 
अनेक देव असणे ्राह्णांना फायदेशीर होते. कारण जेवढे देव अधिक तेवढ्या पूजाअर्चा 
अधिक, यज्ञ अधिक, शांत्या आधिक आणि साहजिकच दक्षिणा अधिक. ह्याला शाह देण्याचा 
तती कमा तेक त्याला यश मिळाले नाही; कारण रोबटी सामाजिक कायदे, 
कायमच राहिली. त्यामुळे भारतातला hie कलीळ भकत संप्रदायाकडे अशी विभागणी 
one एकेस्वरवाद कायम दुभंगल्यासारखा राहिला. त्याला इस्लाम 
च एकात्मता प्राप्त झाली नाही. ब्राह्मणांनी ती कधीच होऊ 


टीकाहरण / १३४ 


Scanned with CamScanner 


बसाहतवाद | 
ककत POPP 
दिली नाही. जातिव्यवस्था व अर्थव्यवस्था ह्यांनी साथच दिली. 

एकीकडे एकेश्वरवादाची ही अवस्था तर दुसरीकडे जैन व बुद्ध ह ब्राह्मण जाणिवेविरुद्ध 
लढणारे, धर्म पूर्ण नास्तिक, निरीश्वरवादी. त्यामुळे त्यांच्याकडून ह्याबाबत काही होणे शक्य 
नव्हते. रशियन राज्यक्रांतीप्रमाणेच अकाली किंवा काळाच्या आधी झालेली आणि काळाच्या 
फार पुढे असलेली ही बंडे होती. शिवाय मागेच म्हटल्याप्रमाणे पाऊस का पडतो ह्यासारख्या 
मूलभूत प्रश्‍नाचे उत्तर अमूर्त प्रत्यक्ष व समूरत प्रतयक्ष ज्ञान यांच्याकडे नसल्याने शेवटी हेही धर्म 
ब्राह्मण जाणिवेच्या ताब्यात गेले. (अलीकडे नवबौद्धांनी बाबासाहेबांचे फोटो लावून व त्यांच्या 
दाब्दाबाबत शाब्दप्रामाण्य बाळगून आपल्यात सुप्त रूपात असलेल्या ब्राह्मण जाणिवेची लक्षणे 
उघडपणे दाखवायला सुरुवात केली आहे. पूर्वी बेद, पुराणे चुकली म्हणायची सोय नव्हती, आता 
बाबासाहेब चुकले असे म्हणायची सोय राहिली नाही. वास्तविक बाबासाहेबांचे अर्थकारण पूर्णपणे 
चुकले आहे तर संमाजकारण पूर्णपणे अचूक असल्याचे प्रत्ययास येते आहे. म्हणजे बाबासाहेब ` 
निम्मे चुकलेत हे उघडपणे कबूल केळे पाहिजे; पण तसे म्हणण्याची छाती आज कोणाचीही होत 
नाही. उच्चवर्णियांना दलितांना दुखबायचे नाही तर दलितांना बाबासाहेब चुकू शकतात हे पटतच 
नाही. एकंदर ही नवी ब्राह्मण जाणीव आता चांगलीच तापदायक ठरणार असा रंग दिसतो आहे) 
ह्या सर्व विवेचनावरून हिंदूंची सहिष्णुता ही किती भंपक गोष्ट आहे हे सहज समजून येईल. 

ब्राह्मण आणि क्षत्रिय जाणिवेविरुद्ध लढू शकेल अशी एकमेव जाणीव होती ती म्हणजे वैश्य 
` जाणीव. ह्या जाणिवेने बुद्ध व महावीर यांच्या प्रभावाखाली बंडेही केली. (मात्र द्या बंडात क्षत्रिय 
जाणीवही मिसळली होती. तिला ब्राह्मणांच्या वर्चस्वाला शह द्यायचा होता) पण ती अयशस्वी 
झाली; कारण ह्यासाठी लागणारा ज्ञानाचा व तंत्रज्ञानाचा विकास झाला नव्हता. वैश्यांची ही बंड 
करण्याची ताकद ओळखून ब्राह्मण जाणिवेने समुद्रपर्यटनाला बंदी केली. भारतातील ब्राह्मण व 
क्षत्रियांनी काचितच समुद्रपर्यटन केले असेल; पण वैश्यांचा व्यापार समुद्रपर्यटनावर अवलंबून 
होता. त्यामुळे समुद्रपर्यटन त्यांना अटळ होते. (ब्राह्मण व क्षत्रिय जाणिवेत वाढलेल्या विचारवंतांना 
समुदरपर्यटनाचे निश्‍चित विश्‍लेषण जमलेले नाही.) त्यांची विशेषत: मोठ्या व्यापाऱ्यांची आर्थिक 
ताकद त्यावरच अवलंबून होती. ब्राह्मणांनी हे अचूक ओळखून समुद्रपर्यटनाला बंदी घातली. 
(प्रायञ्चिताची सोय करून नंतर एका अर्थाने एक वेगळा रिलीजिअस टॅक्स पण गोळा केला.) 
ही बंदी घातली नसती तर वैश्य परदेशात जाऊन सेटल झाले असते. वै्यांना है जमले नाही; 
कारण ह्या बंदीमुळे आपले कुटुंब नेणे अशक्‍य बनले, शिवाय तत्कालीन वैद्य हे ब्राह्मण जाणिवेच्या 
प्रभावाखाली होते. कदाचित त्यातील काहीजण युरोपमध्ये होऊ घातलेली नवी क्रांती घेऊन परतू 


टीकाहरण / १३५ 


Scanned with CamScanner 


वसाहतवाद 


शकले असते आणि इंग्रजांनी ती वैद्य जाणीव आणण्याआधीच ती इथे आली असती; पण 
ब्राझण जाणिवेचा पगडा प्रचंड होता आणि वैद्यांचे पतन सुरू झाले. हे पतन इतके झाले की 
रोवटी कलियुगात वैय कुठे आहेत अशी विचारण्याची पाळी आली. कारण ब्राह्मणांना कंटाळून 
बहुतेकांनी व्यवसाय सोडून दोती स्वीकारली होती आणि व्यापार अधिकाधिक अस्ब, फारसी व 
. नंतर इंग्रजांनी ताब्यात घेतला. 

नेमाडे जो व्यक्ती विरुद्ध समाज हा संघर्ष अस्तित्वात नाही असे म्हणतात त्यामागे पार्श्वभूमी 
अशी होती. कारण हा संघर्ष मूलतः वैय जाणिवेतून निर्माण होतो. नेमाडे म्हणतात तसा तो 
पाइचात्त्य वगैरे नाही. जगात कुठेही वैय जाणीव तंत्रज्ञानासहित आली की व्यक्ती विरुद्ध समाज 
संघर्ष उभा राहतो. भारतात ही जाणीव येताक्षणीच राजा राममोहन रॉय ते गोपाळराव आगरकर 
यांच्यापर्यंत ह्या संघर्षाची एक मालिकाच उभी राहिलेली दिसते. दुर्दैवाने समाजात एवढ्या प्रचंड 
उल्थापालथी घडत असताना लेखकांचा वर्ग उदासीन राहिला. केशवसुतांसारखे लोक त्यामुळे 
क्रांतिकारक झाले. आगरकरांचे निबंधातले विचार पद्यात लिहिणे ही ह्या गृहस्थांची कामगिरी; पण 
ती देखील नेत्रदीपक वगैरे झाली ह्यामागची कारणे उघड होती. सर्व लेखकवर्ग हा ब्राह्मण होता. 
त्यांच्या दृष्टीने काही फरक पडत नव्हता. शंकराचार्य जाऊन मिल, बेथेम आले. सरकारी नोकरीच्या 
रूपाने राजदरबाराचा आश्रय आला. दक्षिणा म्हणून वेतन आले. शिवाय मायबाप सरकारची धर्म 
पाळण्याबाबत कसलीच हरकत नव्हती. मग कसले परिवर्तन आणि काय ? वैय जाणीव ही ज्या 
बहुजन समाजासाठी कार्यरत होती तो होता अडाणी आणि पिढ्यान्‌पिढ्या शिक्षणाबाबत वंचित 
(तरीही फुळे वगैरेंनी चुणूक दाखवलीच. फुल्यांची भाषा जिवंत व रसरशीत वाटते त्याचे कारण ते 
ब्राह्मण नव्हते हेच आहे.) 

हे परिवर्तन टिपू शकेल असा लेखक फक्त बहुजन समाजातच निर्माण होणे शक्य होते 
आणि नेमका हाच समाज रिक्षण, साहित्य ह्याबाबत इथल्या जातिव्यवस्थेमुळे पन्नास फूट दूर 
होता. तरीही तमाशात ह्या वर्गाने आपली चुणूक दाखविलीच. त्याचे आविष्काराचे इतर फॉर्म्स जे 
त्याच्या हाती होते ते त्याने वापरले. पण ह्या कला क्षणजीवी असल्याने त्या त्यांच्याबरोबर 
नाहिशा झाल्या. तत्कालीन खरे मराठी साहित्य हे सत्यशोधकीय जळशात अस्तित्वात होते ते 
जवळ जवळ निसटून गेले. ह्या काळातले वैरय कदाचित साहित्यात हे सर्व पकडू शकले असते; 
पण पहिल्यापासूनच हा वर्गही साहित्यापासून पन्नास फूट दूर, शिवाय फुल्यांनी संभावना केल्याप्रमाणे 
शेटजी बनलेल्या ह्या वर्गाला वैय जाणीव म्हणजे पर्वणी होती. भांडवलदाराने करावयाचे उत्पादक 
काम न करताच ह्याला वैदय जाणिवेचे फायदे मिळाले आणि हा वर्ग निखळ वाणीच राहिला. 


न 
टीकाहरण / १३६ 


Scanned with CamScanner 


बसाहतवाद 


पूर्वीचा ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ग जेवढा नैतिकदृष्ट्या दिवाळखोर होता तितकाच हाही वर्ग 
बनला. त्याला साहित्य लिहिण्यापेक्षा पैसे ओढण्यात जास्त रस होता. त्यामुळेच मराठी साहित्यात 
१८१८ नंतर जी निर्मिती झाली तिच्यात एवढ्या मोठ्या उलथापालथीचे कसलेही प्रतिबिंब पडले 
नाही. (आज ब्राह्मणांनी धंद्यात पडणे किंवा मोठ्या कंपन्यांतून काम करणे सुरू करताच धंद्यातल्या 
अनेक बाबींबर साहित्य निर्माण होणे सुरू झाले आहे. ह्यामागचे कारण बरील पार्द्वभूमीवरून 
सहज कळेल.) थोडक्यात, प्राचीनकाळी व्यक्ती विरुद्ध समाज हा संघर्ष निर्माण होण्यासाठी पूरक 
परिस्थिती नव्हती. त्यामागे विशिष्ट हितसंबंध होते ब त्यामुळेच तत्कालीन साहित्यात त्याचे 
प्रतिबिंब पडले नाही. 

हा संघर्ष आधुनिक काळात निर्माण झाला आणि त्याचे प्रतिबिंब आता साहित्यात पडते 
आहे. १९ व्या शतकातील ब्राह्मणवर्गाला 'मुक्तामाला' सारख्या कादंबऱ्या अधिक लिहाव्याशा 
वाटल्या. कारण वैश्य जाणिवेतून निर्माण झालेला फावला वेळ करमणूक करण्यात घालवणे त्यांना 
आवश्यक वाटले आणि त्यासाठी मुक्तामालासारख्या कादंबऱ्याचे वाचन, शांकुतलसारखी नाटके, 
बालगंधर्वांची संगीत नाटके हे त्यांच्या जीवनाचे भाग बनले. वैश्य जाणिवेतून ज्या गोष्टी निर्माण 
झाल्या त्यातील एक म्हणजे पॉप्युलर लिटरेचर. जगभर आजही हे साहित्य निर्माण होते आहे, 
आवडीने वाचले जाते आहे. मंजुमाला ही प्रवृत्ती जगभरच आहे; कारण लोकांना करमणुकीसाठी 
ती आवइयक वाटते. नेमाडेंनी हे वाङ्मय गंभीरपणे घेऊ नये हे उत्तम. कारण पांडवप्रताप, 
आख्याने, तमाशा ही साधने पूर्वी अस्तित्वात होती त्याऐवजी मंजुमाला अस्तित्वात आली. 

नेमाडेंनी आंग्ल मराठी संपर्क या निबंधात (पान २६१) वर म्हटलंय की “पारिचिमात्य 
आदर्शाना सहाय्यक अशी मराठी नाटकांची भिस्त इंग्रजी नाट्यपरंपरेवर उभारलेल्या तीन युनिट्या 
किंवा आणि कथानकाची पाच अंकात व निरर्थक दृद्यांमध्ये विभागणी करण्यावरच होती. मात्र 
आपल्या पारंपरिक लोकनाट्यामध्ये अतिशय सर्जनशील पद्धतीने केलेल्या अवकाशाच्या १ 
काळाच्या वापराची जाणीव आपल्या नाटकांना अलीकडेच झालेली आहे.” नेमाडेचा 
लोकपरंपरेतीळ तंत्राचा गौरव गेली अनेक वर्षे चाललाय. देशी नाटक देशी तंत्रातून निर्माण होते 
असा त्यांचा युक्तिवाद असावा. 


नेमाडेंची ही अपेक्षा हिंदू नवरदेवासारखी आहे. आमच्या हिंदू नवरदेवांना बायको आधुनिक 
हवी असते; पण तिने मंगळसूत्र घालावे अशी अपेक्षा असते. तिने सेक्सवरची इंग्रजी व मराठी 
पुस्तकेही वाचली पाहिजेत, त्याचबरोबर स्वतःखेरीज इतरांबरोबर झोपू नये अशीही अपेक्षा असते. 
नेमाडेंना बायको सेक्स एज्युकेशन झालेली हवी आहे. पण तिने युरोपियन गोऱ्या माणसाबरोबर 


टीकाहरण / १३७ 


Scanned with CamScanner 


बसाहतवाद 


झोपू नये असा त्यांचा आग्रह आहे. 

खुद्द नेमाडेंचे लिखाण हे पातित्रत्य पाळत नाही. ते युरेपियनांचा मुक्तछंद वापरतात तसेच 
वास्तववादी चित्रणरैलीही वापरतात. नाटकाने मात्र हीच वास्तववादी शैली वापरली तर नेमाडे 
म्हणणार इथे स्थळ- काळाचे ऐक्य आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, तंत्र हे तुम्हाला काय 
सांगायचे आहे ह्यावर अवलंबून आहे. तंत्र ही आऱायामागून येणारी गोष्ट आहे. मराठी नाटककारांना 
सांगण्यासाठी फार काही जवळ नव्हते त्यामुळेच त्यांना युरेपियन तंत्रे नीट वापरता आळी नाहीत. 
अलीकडे एलकुंचवारांनी ही तंत्रे प्रभावीपणे वापरून दाखविली. 'वाडा चिरेबदी' हे वास्तववादी 
तंत्राचा उत्तम आविष्कार आहे. लोकनाउध हे पारंपरिक तंत्र उत्तम आहे. घाशीराम कोतवाळ'मध्ये 
तेंडुलकरांनी ते वापरून दाखवले. पण आधुनिक आशय त्यातून व्यक्त झाला का ? नाचगाण्यातच 
त्यातील आहय वाहून गेला. तंत्राच्या पातळीवर यशस्वी आणि आशयाच्या पातळीवर फसलेले 
असे ते नाटक आहे. एक विशिष्ट प्रकारचा आशय व्यक्त करायला लोकनाट्य उत्तम आहे, पण 
आधुनिक जीवनातील व्यामिश्रता व्यक्त करायला ते उपयुक्त ठरत नाही. विरोषतः मानवी 
स्वभावातील आणि संबंधातील गुंतागुंत व्यक्त करण्यात ते अयशस्वी होते. 

माझ्या मते लोकनाट्य ही एक कलात्मक बातमी असते; पण आयुष्य वर्तमानपत्रात व्यक्त 
होण्याइतके साधे सरळ राहिलेले नाही. हीच गोष्ट अभंग किंवा लोकगीते ह्यांच्याबाबत. आधुनिक 
आशय ह्यातून व्यक्त करायला गेला की कला भुईसपाट होते हे खुद्द नेमाडे यांच्या मेळडीनंतरच्या 
कवितांनी सिद्ध केले आहे. आज जगभरचे सर्वश्रेष्ठ कवी आपला आशय (नेमाडेंच्या दृष्टिकोनातून 
तो देशी आशय) मुक्तछंदातच व्यक्त करीत आहेत. आधुनिक आशय पारंपरिक तंत्रातून व्यक्त 
करा म्हणणे म्हणजे बैलगाडीची चाके लाउन विमाने धावपट्ट्यावरून उडवा म्हणण्यासारखे आहे. 
भारतीय लेखकांनी तरी बैलगाडीच्या नादाला लागून बैलोबा व्हायची काहीच गरज नाही. जेव्हा 
बैळच न्यायचे असतील तेव्हा मात्र जरूर बैलगाडीची चाके वापरावीत. ह्या देशात अद्याप बैल 
आहेत तोपर्यंत लोकरौली टिकेल. मात्र ती नष्ट होत चाललेली गोष्ट आहे हे मात्र सांगावेसे वाटते. 

नेमाडेंच्या आंग्ल मराठी संपर्क ' ह्या निबंधाचा सविस्तर विचार करण्याचे एकमेव कारण 
म्हणजे त्यांची देशीयतेची संकल्पना त्यांच्या आंग्ल मराठी संपर्काकडे पाहण्याच्या ष्टिकोनावरच 
अवलंबून आहे. हा दृष्टिकोनच मुळात किती चुकीचा आहे हे आपण पाहिले. आता आपण 
त्यांच्या देशीयतेकडे वळायला हरकत नाही. 


टीकाहरण / १३८ 
Scanned with CamScanner 


